संदर्भ :- 


6. 


सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, 
प्रकल्प व्यवस्थान सल्लागार शुल्क व त्याच्या 
प्रदानाबाबत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-2018/ प्र.क्र.54/ नवि-16 
मंत्रालय, मुंबई-400 032. 
दिनांक : 05 जुले,2018 


. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र.अमृत-2015/ प्र.क्र.202/ नवि-33, 


दि.10.08.2015. 


. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.अमृत-2015/ प्र.क्र.197/ नवि-33, 


दि.13.10.2015. 


. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.अमृत-2017/ प्र.क्र.28/ नवि-33, 


दि.08.02.2017. 


. शासन पत्र,नगर विकास विभाग क्र.अमृत-2017/ प्र.क्र.556/ नवि-33, 


दि. 25.01.2018. 


. शासन पत्र, नगर विकास विभाग क्र.अमृत-2017/ प्र.क्र.614/ नवि-33, 


दि.21.02.2018. 
शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 04 जून, 2018 


शासन पूरकपत्र :- 


समक्रमांकाच्या दिनांक 04 जून, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विविध प्रकल्पांचे कामांचे डीपीआर तयार करणे व प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यासाठी शुल्काचे दर व टप्पे विहीत करण्यात आले आहेत. सदर 
शासन निर्णयाच्या परिच्छेद 11 नंतर खालील परिच्छेद 11-अ, दिनांक 04.06.2018 पासून 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
11-अ) घनकचरा व्यवस्थापनाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करण्यासाठी राज्य 
शासनाने निविदेद्वारे स्वतंत्र संस्था तालिकाबद्ध केल्या आहेत व त्यांच्यामार्फतच सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आळे आहेत. त्यामुळे, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याची वा त्याकरीता प्रदान करण्याची 
आवड्यकता नाही. परिणामी, या शासन निर्णयातील तरतूदी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पांना लागू राहणार नाहीत. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-2018/ प्र.क्र.54/ नवि-16 


2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201807051717320425 असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षरीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
Pp DN: c=IN, o=G ent Of Maharashtra, ou=Urban 
anaurang Developm rent, posalcode=400032, 
st=Maharé fi 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf83e54efe7da2b 
cn=Pandurang Jotiba 


J 0 t j b a J a d h a V iter 18df8e09b3c7eece6s, 


(पां. जो. जाधव) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


> 
a 


. महालेखापाल महाराष्ट्र-1, मुंबई. 

. मा.महालेखापाल महाराष्ट्र-2, नागपूर. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, Fares, Fag 

. मा.विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य/ विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य 

. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

10. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

11. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

12. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

13. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

14. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय,वरळी, मुंबई. 
15. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
16. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

17. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

18. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

19. जिल्हाधिकारी (सर्व संबंधित) 

20. आयुक्त सर्व महानगरपालिका 

21. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती. 

22. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

23. प्रधान सचिव (नवि-2) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
24. उप सचिव (नवि-34)/ कार्यासन नवि-34. 

25. निवडनस्ती-नवि-16, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Oo ON AD UO BPW NY 


पृष्ठ 3 पैकी2 


